अमरावती जिल्ह्यातील इतर जिल्हामार्ग 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० मे, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/४३१ दि. २९/०१/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 

पत्रान्वये अमरावती जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
aoa करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी 
सदर सस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अमरावती यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अमरावती यांचा ठराव विचारात घेऊन अमरावती जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | aulad | दर्जोन्नती 
अ.क्र रस्त्यांचा व करावयाची । नंतरचा 
क्रमांक लांबी (कि.मी) | एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी. 
वरूड तालुका 
१ . __ राज्यमार्ग ४७ ते धनोडी - | इतर (0/00 F 92/00) १२.०० | प्रमुख 
ोदरजनाधाट «गेला पर - ag |, | MT | 9.00 Feo. कि.मी. । जिल्हा 
मार्ग. सा बे मार्ग-८९ 
२०.०० प्रमुख 
२. जरूड (प्रमुख जिल्हा मार्ग- ४५) -।| इतर | (0/9० ते २०/००) कि.मी. ।जिल्हा 
इसंबरी - तिवसाघाट - होंदुरजनाघाट | जिल्हा | २०-०० कि.मी. मार्ग-९० 
- सातनूर - उमरी मार्ग. ae 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 


ER | (०/०० ते ११/००) ११.००० | WE 

३. | राज्यमार्ग- 2eyaarema-aret_- । जिल्हा | ११.००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
लोणी मार्ग. मार्ग ४१ मार्ग-९१ 

ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/००) १९.५०० । प्रमुख 

8. राज्यमार्ग- २९३ (सुरळी) - उदापूर - arg ५.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
घोराड - आमनेर - बाबुळखेड - ग्रामीण मार्ग | (0/00 4 4/00) मार्ग-९२ 
बेसखेडा मार्ग. ab ८00041 

ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/००) 
९६ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 9/00) 
१७५ १.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 3/40) 
१०६ ३.५०० कि.मी. 

५. । राज्यमार्ग-४७ ते नागझिरी - गोरेगांव ER | (०/०० ते ४/००) १६.६०० । प्रमुख 
- करजगांव - पेठ मांगरूळी - जिल्हा | ४.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मांगरूळी - अमडापूर ते राज्यमार्ग- |_मार्ग ३७ मार्ग-९३ 
२९५ ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ¥/00) 

१५२ ४.०० कि.मी. 
इतर (०/०० ते ३/१००) 
जिल्हा ३.१०० कि.मी. 
मार्ग ३८ 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/५० 
८० ५.५०० कि.मी. 
इतर (०/०० ते 3/20) २३.२०० । प्रमुख 

६. । राज्यमार्ग- ४७ ते खडका - जामगांव-। जिल्हा | 3.200 कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
माणिकपूर - पळसोना - गव्हाणकुंड - HTT ¥o मार्ग-९४ 
भेमंडी - झटामझिरी - तिवसघाट ते "मार्ग | (0/00 ते ३/००) 

१३२ ३.०० कि.मी. 
राज्यमार्ग- २९५ मार्ग. बैक वा 

१९१ ३.२०० कि.मी. 

ग्रामीण । (०/०० ते ३/९० 
मार्ग ३.९०० कि.मी. 
39 

ग्रामीण | (0/00 ते 3/00) 
मार्ग ३.०० कि.मी. 
१६५ 

ग्रामीण । (०/०० ते २/५० 
मार्ग २.५०० कि.मी. 
CY 

ग्रामीण । (0/00 ते ४/४० 
मार्ग ४.४०० कि.मी. 
२४ 

ग्रामीण । (०/०० ते ¥/oo) ११.०० प्रमुख 
मार्ग ५.०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 


७. ।वरूड - श]ोंदूरजनाघाट - रवाळा -| २०३ कि.मी. । जिल्हा 
नागठाणा - वेस्टवेअर मार्ग. मार्ग-९५ 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ३/५० 
२०४ ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 2/40) 
Us २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/००) १०.९०० । प्रमुख 
८. । धनोडी - सुरळी - फत्तेपूर - मोरचुंद (__१४८_ _|_४-००कि.मी कि.मी. ।जिल्हा 
- वडाळा बु. मार्ग. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/४० मार्ग-९६ 
२४ २.४०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते १/५० 
८८ १.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ३/००) 
१५८ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/००) ११.७०० । प्रमुख 
९. । प्रमुख जिल्हा मार्ग- ४३ ते झोलंबा - | ४४ २.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
गोरेगांव - पिंपळखुटा मार्ग. गं oa eo मार्ग-९७ 
११३ ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 3/0) 
१९० ३.७०० कि.मी. 
मोर्शी तालुका 
इतर | (0/00 ते १५/७०) १५.७०० । प्रमुख 
र ०. | रिध्दपूर (राज्यमार्ग- २९२) - आष्टोली | जिल्हा | १५.७००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
- तरोडा - खेड - अंबाडा मार्ग. i मार्ग-९८ 
4 
इतर (०/०० ते १२/५०) २०.८०० प्रमुख 
i १. । प्रमुख जिल्हा मार्ग - ६७ ते पोरगव्हाण | जिल्हा | 92.400 कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
- लाडकी - पिंपळखुटा लहान - मार्ग ४४ मार्ग-९९ 
तळणी - पार्डी - दापोरी ते राज्यमार्ग- | TAP | (07/00 ते २/७० 
नो ताया १०२ २.७०० कि.मी. 
२९२ ला जोडणारा मार्ग. ane कका 
७९ ३.८०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते १/८०) 
११ १.८०० कि.मी. 
ग्रामीणमार्ग | (०/०० ते १/००) १७.०० प्रमुख 
१२. | राज्यमार्ग- ४७ (मोर्शी) ते मलिमपूर - ५१ १.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
तरोडा - धानोरा - पाळा दापोरी ते | ग्रामीण मार्ग | (०/०० US मार्ग-१०० 
राज्यमार्ग-४७ ला जोडणारा मार्ग. a8 ee ee 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 4/40) 
२३ ५.५०० कि.मी. 
ग्रामीणमार्ग | (०/०० ते ६/३० 
३३ ६.३०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/६०) १०.८०० । प्रमुख 
१३. | राज्यमार्ग-३००(नेरपिंगळाई) - १६ ४.६०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
सावरखेड - घोडगव्हाण - रोहणखेडा | ग्रागीणमार्ग | (०/०० ते 3/80) मार्ग-१०१ 
जाड १२ ३.९०० कि.मी. 
इतर (०/०० ते २/३०) 
जिल्हा | 2.300 कि.मी. 
मार्ग ४५ 
१४. | राज्यमार्ग-३०० ते वाघोली -। इतर | (०/००ते १५/६० 94.400 । प्रमुख 
रोहणखेड- विचोरी- बेलोरा ते| जिल्हा | १५.६०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
राज्यमार्ग-३०३ ला जोडणारा मार्ग. मार्ग ४८ मार्ग-१०२ 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/००) २३.८०० । प्रमुख 
१५. | राज्यमार्ग -२९२ ते खानापूर -|__१६२__|५.००कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
पिंपळखुटा (लहान) - निंभी - | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 9/20) मार्ग-१०३ 
नयावाठोडा - भांबोरा - तुळजापूर - | ee 
ग्रामीणमार्ग | (०/०० ते ४/८०) 
राजुरवाडी - राज्यमार्ग ३०० मार्ग gua (क्क ती. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/५० 
Rv ५.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 2/40) 
७६ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/८०) 
४९ २.८०० कि.मी. 
इतर (०/०० ते ७/००) १९.५०० प्रमुख 
१६. । राज्यमार्ग -२९२ ते नशिरपूर - येवती - | जिल्हा | ७.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
पुसला - नेरपिंगळाई ते राज्यमार्ग - मार्ग ४३ मार्ग-१०४ 
करतत. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते १२/५०) 
प्५ १२.५०० कि.मी. 
एकूण २५९.१०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अमरावती जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या लांबीत २५९.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६६९.०१० -- २५९.१००) 
म्हणजेच १९२८.११० कि. मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १०६.४०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (९९३.४०० - १०६.४००) म्हणजेच ८८७.०० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग लांबीत १५२.७०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६४११.३४० - १५२.७००) म्हणजेच ६२५८.६४० कि. मी. इतकी 


होईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.६१/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१०१२२५०७१०१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Swaroop = 
Tukaram Raipure 2:22 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
rashtr 


a, 
f2e3b8db33e2a8a322ed2d 


948dcfc3/94a33993191923cb42f66fb0e5e2c213 
'=Swaroop Tukaram Raipure 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये gas करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,अमरावती. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


& 


nN S&S 


) 
) 
) 
8) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


